दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
नुसार आदिवासी विकास विभागाच्या 
अखत्यारितील आदिवासी आयुक्तालय व 
अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांतील गट-अ ते 
गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-अपंग-२५१९/प्र.क्र.०३/का-१५, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा:- 9) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
2) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना 
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि. १२.११.२०२० 
४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, 
दि. ०२.०२.२०२१. 
प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notificatiion येथे List of Post 


identification suitable for Persons with Benchmark Disability notified on 08.09.2029 या 
शिर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. 02.02.2029 च्या शासन 
निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित 
केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरून आदिवासी विभागाच्या अखत्यारितील 
आयुक्तालय व अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांचीं यादी करून प्रसिध्द केलेली 
आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली 
गट”अ* ते गट “ड” मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत SM पदांबाबत, केंद्र शासनाने 
प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य 
शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती 


शासन निर्णय क्रमांकः अपंग-२५१९/प्र.क्र.०३/का-१५, 


पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 
दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 

२. त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या गट-अ ते गट-ड संवर्गाकरीता प्रसिध्द केलेल्या यादीतील आदिवासी 
आयुक्तालय व अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदांसाठी या शासन निर्णयान्वये, 
दिव्यांगासाठी विवरणपत्र-अ आणि विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 

३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी 
दिल्ली यांची दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०२१६१६०६५३८८२४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरी ने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GAVIT BHAURAO 
RAGHUNATH 


(भा.र.गावीत) 
सहपत्र:- विवरणपत्रअ वब सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (आ.वि.) मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा. राज्यमंत्री (आ.वि.) मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 

७. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. मा.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

११. सर्व सह/उप सचिव,आदिवासी विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. आयुक्‍त, आदिवासी आयुक्‍्तालय,नाशिक 

१३. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१४. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

१५. सर्व अप्पर आयुक्‍्त,नाशिक/ठाणे/नागपूर/अमरावती 

१६. सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग 

१७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपंग-२५१९/प्र.क्र.०३/का-१५, 


प्रपत्र अ 


आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयातील दिव्यांग पदे सुनिश्चित बाबतची माहिती 


अ. पदाचे नांव दिव्यांगाचा प्रवर्ग 
क्र. 
शारिरीक योग्यता | दिव्यांग आरक्षणाचा सुयोग्य | पदाच्या कर्तव्य / जबाबदाऱ्या / 
प्रकार कामाचे स्वरुप ( संक्षिप्त ) 
गट-अ 
| प्रकल्प 5, ST, W, RW, a) B, LV b) D, HH) कार्यालय प्रमुख , विकास योजनांची 
अधिकारी 5६, ७, OA,BA, OL, CP, LC, अंमलबजावणी व सहनियंत्रण व 
MF Dw, AAV 0) ASD (M), MI । तपासणीसाठी विविध दौरे करणे. 
e) MD involving (a) to (5) 
above 
2| वरिष्ठ संशोधन | 5, 5, ७५ RW, a) 8, LV b) D, HH c) आदिवासी उपयोजना आराखडा 
अधिकारी SE, ७, OA,BA, OL, Dw, AAV d) | तयार करणे, त्याची अंमलबजावणी 
MF SLD, MI व नियंत्रण करणे , व अनुसूचित 
8) MD involving (a) to (d) | जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी 
above समितीतील सदस्य म्हणून 
कामकाज करणे. 
३। विधी अधिकारी 5, ST, RW, H, a) B, LV b) HH c) आदिवासी जात पडताळणी प्रकरणे 
७, MF OL,OA, BA, BL, OAL, | तसेच आदिवासींचे हक्काकरीता 
BLOA, BLA, CP,LC, | शासनाची बाजू न्यायालयात मांडणे 
Dw, AAV d) SLD e) MD 
involving (a) to (d) above 
गट-ब 
S| अधिव्याख्याता 5, W, BN, MF, a) 8, LV, b) D, HH c) कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचारी 
SE OA,BA, OL, BL, OAL, | व आदिवासी लाभार्थी यांना प्रशिक्षण 
CP, देणे. 
LC, Dw, AAV d) ASD 
(M), SLD, MI e) MD 
involving 
(a) to (d) above 
4 | संशोधन 5, W, MF, RW, a) B, LV b) D, HH c) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र 
अधिकारी SE, C OA,BA, OL, BL, OAL, | पडताळणी समितीतील शिक्षण , 


CP, LC, DW, AAV a) 
ASD (M), MI 8) MD 
involving (a) to (d) above 


नोकरी, निवडणूक व दक्षता या 
शाखेचे कामकाज पाहणे. व सदस्य 
म्हणून कामकाज करणे. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपंग-२५१९/प्र.क्र.०३/का-१५, 


& | प्रशासकीय S,ST,W, MF, | a)B,LVb)D,HHo)OA, | आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
अधिकारी RW, BA, OL, BL, OAL, संस्था , पुणे या कार्यालयातील 
SE, ७ BLOA, BLA, CP,LC, | प्रशासनाचे कामकाज पाहणे. 
Dw, AAV, Mdy d) MI e) 
MD involving 
(a) to (d) above 
७ | संग्राहालय 5, ST, BN, MF, a)LVb)D,HHc)OL, | आदिवासी संस्कृती जतन करणे. 
अभिरक्षी RW, SE LC, Dw, AAV d) ASD 
(M), SLD, 
MI 8) MD involving (a) to 
(d) above 
¢| स.प्र.अ. S,ST,W, RW, | a)B,LVb)D,HHc) OA, | आश्रमशाळा समुह योजना राबविणे 
(शिक्षण) SE,H,C, MF OL, CP, LC, Dw, AAV d) | , त्यांचे नियंत्रण , पर्यावेक्षण 
ASD (M, MoD), ID, SLD, | याकरीता सतत दौरे करणे. 
MI 8) MD involving (a) to 
(d) above 
गट-क 
९ | कार्यालय S.ST.W.RW.SE a) B, LV b) D,HH c) दैनंदिन कार्यालय प्रशासन 
अधिक्षक H.C, MF OA,BA, OL, BL, चालविणे तसेच कार्यालयीन 
/कनिष्ठ OAL,BLOA, CP,LC, | दैनंदिन कामकाज करणे. 
प्रशासकीय Dw, AAV d) SLD, Ml e) 
अधिकारी/ MD Involving (a) to (0) 
सांस्कृतीक above 
अधिकारी 
| संशोधन 5, ST, W, RW, a) B, LV b) D, HH c) आदिवासी उपयोजनेचा आराखडा 
सहाय्यक SE, ७, MF OA,BA, OL, CP,LC, | तयार करणे व अंमलबजवणी करणे 
Dw, AAV 0) ASD(M), MI 
e) MD Involving (a) to (d) 
above 
| १। कनिष्ठ विस्तार ST, W, RW, a) B, LV b) D, HH c) आश्रमशाळा समुह योजना राबविणे 
अधिकारी SE, MF OA,BA, BL, OL, OAL, , त्यांचे नियंत्रण , पर्याविक्षण 


LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), SLD, MI e) 
MD involving (a) to (d) 
above 


याकरीता सतत दौरे करणे . 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपंग-२५१९/प्र.क्र.०३/का-१५, 


१२ | लघुलेखक 5, ST, W, RW, a)B,LVb)HHc)OA, | कार्यालय प्रमुखांची व कार्यालयाचे 
उच्चश्रेणी SE, OL, BL, OAL, CP,LC, | टंकलेखन/ बैठकीचे इतिवृत्त / 
H, C Dw, AAVd) ASD (M), | गोपनिय अहवाल नोंदविणे इ. सर्व 
SLD, Mle) MD Involving | नैमित्तीक कामे करणे याकरीता 
(a) to (d) above अंशत: अंध चालू शकेल. 
93) लघुलेखक S,ST,W, BN, | a)B,LVb)D,HHc)OA, | कार्यालय प्रमुखांची व कार्यालयाचे 
निम्नश्रेणी RW, OL, BL, OAL, CP,LC, | टंकळलेखन/ बैठकीचे इतिवृत्त / 
SE, H, ७ Dw, AAV गोपनिय अहवाल नोंदविणे इ. सर्व 
d) ASD, SLD, Mle) MD | नैमित्तीक कामे करणे . 
involving (a) to (d) 
above 
१४ | उपलेखापाल/ | S,ST,W,RW, | a)B,LVb)D,HHo)OA, | विषयाशी संबंधित असणारे 
मुख्यलिपीक H, C, MF OL, BA, BL, OAL, CP, | पत्रव्यवहार करणे. नस्ती वरीष्ठांना 
LC, Dw, AAV d) ASD निर्णयासाठी सादर करणे इ. 
(M), SLD, MI 8 MD कार्यालयीन दैनंदिन कामकाज 
involving (a) to (d) above 
१५ | वरिष्ठ लिपीक/ | S,ST,W,RW, | a)B,LVb)D,HHo)OA, | विषयाशी संबंधित असणारे 
सांख्यिकी H, ७, MF OL, BA, BL, OAL, CP, | पत्रव्यवहार करणे. नस्ती वरीष्ठांना 
सहाय्यक 10, Dw, AAVd)ASD । निर्णयासाठी सादर करणे इ. 
(M), SLD, MI 8 MD कार्यालयीन दैनंदिन कामकाज 
involving (a) to (d) above 
9g | लघुटंकलेखक | S,ST,W,BN, a)B,LVb)HHc)OA, | कार्यालय प्रमुखांची व कार्यालयाचे 
RW,SE,H,C | OL,OAL,CP,LC,Dw, | टंकलेखन/ बैठकीचे इतिवृत्त / 
AAV, MDy d) ASD (VM), | गोपनिय अहवाल नोंदविणे इ. सर्व 
ID, SLD, MI e) MD नैमित्तीक कामे करणे . 
involving (a) to (5) abov 
१७ | कनिष्ठ S,ST,W, BN, | a)B,LVb)D,HHo) OA, | विषयाशी संबंधित असणारे 
लिपीक/ RW, SE, H, ७, BA, OL, OAL, पत्रव्यवहार करणे. नस्ती वरीष्ठांना 
टंकेलेखक / MF निर्णयासाठी सादर करणे इ. 
कनिष्ठ कार्यालयीन दैनंदिन कामकाज 
सहाय्यक 
/लिपीक 
टंकलेखक 
१८ | कॅमेरामन कम 5, ST, W, BN, a) B,LV b) HH c) विकास योजनांची प्रचार व प्रसिध्दी 
प्रोजेक्ट ऑप. ie OL,BL,CP,LC,Dw,AAV | करणे. 
MF, SE d) ASD (M), SLD, MI e) 


MD Involving (a) to (d) 
above 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपंग-२५१९/प्र.क्र.०३/का-१५, 


१९ | कलाकार तथा S,ST,W, BN, | a)D,HHb)OA,OL,LC, | शिल्प कलेचे कामकाज करणे. 
शिल्पकार MF, RW, SE Dw, AAV c) ASD (७), 
SLD, MI d) MD involving 
(a) to (c) 
above 
२० | रेकॉर्ड किपर S,ST,W,MF,SE | 88, (७ ७, ५-० ७, | कार्यालयीन अभिलेखचे वर्गीकरण 
sRW,C BA, OL, BL, OAL, CP, | वजतनकरणे. 
LC, Dw, AAV, Mdy d) 
ASD (M, MoD), ID, SLD, 
MI e) MD involving (a) to 
(d) above 
29 | गृहपाल / S,ST,W, BN, | a)LVb)HHc) OA,BA, | शासकीय वसतीगृहांचे देनंदिन 
वरिष्ठ MF, OL, BL,CP,LC,Dw, | व्यवस्थापन/ विकास योजनांचे 
आदिवासी RW, AAV मुल्यमापन व निरीक्षण करणे. 
विकास d) SLD, Ml 8) MD 
निरिक्षक Involving (a) to (d) above 
22 अधिक्षक ST,W,BN,MF | a)LVb)HHc)OA,BA, | आदर्श आश्रमशाळा योजनेची 
OL, 8_, ७?, (७, 0५५ | कार्यालय प्रमुख म्हणून कामकाज 
AAV 0) SLD, ॥ ७8) MD | पाहणेकरीता. 
Involving (a) to (d) above 
23 | माध्यमिक S, ST, W, BN, a) B, LV b) D, HH c) आश्रमशाळेचे अध्यापनाचे कामकाज 
शिक्षक RW, OA,BA, OL, OAL, करणे . 
SE, H, ७, MF CP,LC, Dw, AAV 
d) SLD, Ml e) MD 
Involving (a) to (d) above 
२४ | कनिष्ठ महा. 5, &ा, ७/, (_, a) 8, १७) HHc) OA, | आश्रमशाळेमध्ये अध्यापनाचे 
शिक्षक RW, SE, H, OL, BL, OAL, ७2, (७, | कामकामकरणे. 
0 Dw, AAV 
d) SLD, Ml e) MD 
involving (a) to (d) above 
24 | प्राथमिक शिक्षक | S,ST,W,L, a) 8, LVb) HHc) OA, । आश्रमशाळेमध्ये अध्यापनाचे 
RW, SE, H, C OL, BL, OAL, CP,LC, | कामकामकरणे. 


Dw, AAV 
d) SLD, Ml e) MD 
involving (a) to (d) above 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपंग-२५१९/प्र.क्र.०३/का-१५, 


२६ | क्रीडा शिक्षक S,ST,W, 8९, | a)D,HHb)OL,CP,LC, | आश्रमशाळेतील शैक्षणिक 
L, PP, MF,RW , Dw, AAVc)ASD (M), | कामकाजाचे मुल्यमापन करीता 
SE,H SLD, MI 0 MD involving | सतत दौरे करणे . 
(a) to (2800९6 
२७ | चित्रकला 5, ST, W, BN, a) LV b) D, HH आश्रमशाळेमध्ये चित्रकला विषयाचे 
शिक्षक L, RW, SE, H, c) OA, OL, BL, OAL, | अध्यापनकरणे. 
C Dw, AAV 
d) ASD (M), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) 
above 
2¢ | नर्स S, ST, W, MF, a) LV b) OL, CP, LC, आश्रमशाळेतील विदयार्थ्यांची 
RW, SE, H, Dw, AAVc) SLD, Mid) | आरोग्यासाठी देखभाल करणे. 
(> MD involving (a) to © 
above 
२९ | प्रयोगशाळा 5, BN, MF, 8) D, HH b) OA,BA, OL, | आश्रमशाळा प्रयोगशाळेत सहाय्यक 
सहाय्यक RW, SE BL, CP, LC, Dw, AAV c) | म्हणून काम करणे. 
ASD (M), SLD, MI d) MD 
Involving (a) to (c) above 
30 | ग्रंथपाल 5, ST, <७, RW, | a)D,HHb)OA,BA, OL, | ग्रंथालयाचे नियमित कामकाज 
SE, H,C, MF BL, OAL, BLA, BLOA, | पाहणी करणे. 
CP, LC, Dw, AAV c) 
ASD (M), SLD, MI d) MD 
Involving (a) to (c) above 
39 | वाहनचालक 5, 5, ७५, BN, | 80, 4७) 0_, ७, 0७, | कार्यालयीन कामकाजासाठी वाहन 
MEF AAV 0) ASD (M), SLD d) | चालवणे 
MD involving (a) to (c) 
above 
गट-ड 
३२ | पंपर ऑपरेटर 5, ST, W, BN, 8) LVb)D,HHc) OA, | इमारत संकुल मधील पाणी 
L, KC, PP, MF, OL, CP, व्यवस्थापन पाहणी करणे. 
RW, SE, H 
33 | प्रयोगशाळा S,ST,W,BN, | a)B,LVb)D,HHo) OL, | आश्रमशाळेत प्रयोगशाळेत शिपाई 
परिचर RW, SE,H,C | CP, 9७, AAVd) ASD (५, | म्हणून काम करणे. 
MoD), ID, SLD, MI 8) MD 
involving (a) to (d) above 
38 शिपाई S,ST,W,BN,L, | a)B,LVb)D,HHo)OL, | कार्यालयीन साफसफाई व दैनंदिन 
K C, PP, MF, OAL, CP, LC, Dw, AAV | SATS करणे 
SE,H, ७ 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपंग-२५१९/प्र.क्र.०३/का-१५, 


३५ | चौकोदार S,ST,W,BN, । a)LVb)D,HHo)OA, | शासकीय इमारतीचे संरक्षण करणे 
L, KC, PP, MF, OL, BL,CP,LC,Dw, | करणे 
SE, H, C AAV d) ASD (M), SLD, 
MI e) MD involving (a) to 
(d) above 
३६ | माळी S,ST,BN, MF, | a)B,LVb)D, HHc) OA, | शासकीय इमारतींमधील 
RW, SE BA, OL, CP,LC,Dw, | बागबगीच्यांमधील झाडे , झुडपे 
AAV d) ASD (M, MoD), । यांची निगा राखणे , त्यांचे संरक्षण 
ID, SLD, MI e) MD करणे. 
involving (a) to (d) above 
३७ | सफाईंगार S,ST,W,BN, | a)B,LVb)D,HHo) OL, | कार्यालयीन साफसफाई व दैनंदिन 
L, KC, PP, MF, CP, LC, Dw, AAV त) कामकाज करणे . 
SE,H ASD (M, MoD), ID, 
३८ | स्वंयपाको 5, ST, W, BN, 8) LVb)D,HHc) OL, | निवासी आश्रमशाळेत स्वयंपाक 
L, MF, SE, H, ७ CP, LC, Dw, AAV d) बनविणे . 
ASD (M, MoD), ID, SLD, 
MI 8) MD involving (a) to 
(d) above 
३९ | कामाठी S,ST,W, 8९, | a)B,LVb)D,HHo)OA, | स्वयंपाक करणे व स्वयंपाकाकरीता 
L,KC, PP, MF, | OL, ७, (७, Dw, AAV d) | मदत करणेकरणे 
SE, H ASD (M, MoD), ID, SLD, 


MI 8) MD involving (a) to 
(d) above 


BLA = Bothe legs & Arms, BA = Bothe Arms, OL = one legs, BL = Both legs, OA = One Arms, B= 
Blind, LV = Low Vision, HH= Hearing Handicapped 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, 


BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, 


PP=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, 


H=Hearing, C=Communication, CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, 


D=Deaf, HH= Hard of Hearing, OA=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, 


OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg & One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral 
Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, 


ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= 
Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilitie 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपंग-२५१९/प्र.क्र.०३/का-१५, 


प्रपत्र ब 


केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील 
पदांशी समान आहेत, अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करणेबाबत 


अ. क्र. पदाचे नांव दिव्यांगाचा प्रवर्ग 
शारिरीक योग्यता | दिव्यांग आरक्षणाचा सुयोग्य | पदाच्या कर्तव्य / जबाबदाऱ्या / कामाचे 
प्रकार स्वरुप ( संक्षिप्त ) 
गट-अ 
| सहाय्यक आयुक्‍त | S, 5, Ww, RW, a)B,LVb)D,HHo) | कार्यालय प्रमुख / नियंत्रण अधिकारी 
SE, ७, OA,BA, OL,CP,LC, | विकास योजनांची अंमलबजावणी व 
MF Dw, AAV 0) ASD (M), MI | सहनियंत्रण व तपासणीसाठी विविध दौरे 
8) MD involving (a) to (d) करणे. 
above 
गट-ब 
२ | सहा.प्रकल्प 5, ST, W, RW, a)B,LVb)D,HHo) | सहकार्यालय प्रमुख व नियंत्रण अधिकारी 
अधिकारी /प्रबंधक SE, C, OA,BA, OL, CP,LC, | म्हणून विकास योजनांची अंमलबजावणी 
/ गृहप्रमुख MEF Dw, AAV 0) ASD (M), MI. | व नियंत्रण करणे . 
e) MD involving (a) to (d) 
above 
गट-क 
३ | आरेखक S,ST,W,BN, | 0_, 8_, 9, ५५, AAV, | कार्यालयीन दैनदिन कामकाज करणे. 
MF, RW, SE, ७ LC, DW 
४ | सहाय्यक ग्रंथपाल | S,ST,KC,RW, | a)D,HHb)OA,BA, OL, | ग्रंथालयाचे नियमित कामकाज पाहणे. 
SE, H,C, MF BL, OAL, BLA, BLOA, 
CP, LC, Dw, AAV c) 
ASD (M), SLD, MI d) MD 
Involving (a) to (c) above 
गट-ड 
५। गॅलरीअटेन्डट | S,ST,W,BN,L, | a) 8, LVb)D, ०01, | कार्यालयीन साफसफाई व दैनंदिन 
KC, 22, ॥, 98, | CP,LC,Dw, AAVd) | कामकाज करणे 
H ASD (M, MoD), ID, 
६ | अँटेन्डट 5, ST, W, BN, L, | a)B,LVb)D, HHo) OL, | कार्यालयीन साफसफाई व दैनंदिन 
KC,PP,MF,SE, | CP,LC,Dw, AAVd) | कामकाज करणे 
H ASD (M, MoD), ID, 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपंग-२५१९/प्र.क्र.०३/का-१५, 


BLA = Bothe legs & Arms, BA = Bothe Arms, OL = one legs, BL = Both legs, OA = One Arms, B= Blind, 
LV = Low Vision, HH= Hearing Handicapped 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending 
, L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, JuU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP=Pulling & Pushing, 
MF=Marnipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 
CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, OA=One 
Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg & One 
Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack 
Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= 
Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilitie 


पृष्ठ १० पैकी १० 


